उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प जि. नाशिक, या 
प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता अहवालास रु.१४९८.६१ कोटी 
इतक्या किंमतीस मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र: सुप्रमा-०२११/(प्र.क्र.३७/२१)/मोठे प्रकल्प-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२२ 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.एमायपी ७२६४/४७०/आयपी-४, दिनांक १९.०७.१९६६ 


) 
२) शासन निर्णय क्र.उगोप्र सुप्रमा १२९६/सा-२२७४/(७७२/९६) मोप्र-१ दि.१६.०९.१९९९ 
३) शासन निर्णय क्र.उगोप्र सुप्रमा ०७७७/७४८/(४४३/०७) मोप्र-१ दि.१४.०७.२००८ 
) 
) 


8) शासन निर्णय क्र.उगोप्र सुप्रमा १२१२/प्र.क्र.७९३/११/मोप्र-१०.११.२०१७ 
५) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्य अ स-२०२२/प्र.क्र. ३१/अर्थ-२, 
दिनांक १०/०३/२०२२. 


प्रस्तावना:- 


उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प, जि.नाशिक हा प्रकल्प गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळांतर्गत सर्वसाधारण व आदिवासी क्षेत्रातील असून गोदावरी नदीच्या उपनद्यांवर आहे. या 
प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार नाशिक, अहमदनगर व औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४,२१० हे. सिचन क्षेत्रास 
लाभ होणार आहे. 

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पात वाघाड, करंजवण, पालखेड, ओझरखेड, तिसगाव व पुणेगाव अशा ६ 
प्रकल्पांचा Wada आहे. त्याच प्रमाणे करंजवण, वाघाड, ओझरखेड व पुणेगांव या प्रकल्पांच्या 
स्थिरीकरणासाठी देवसाने (मांजरपाडा) वळण योजना व इतर ११ प्रवाही वळण योजनांचा समावेश आहे. 

सदर प्रकल्पास संदर्भ क्र. १,२,३ व ४ अन्वये मुळ प्रमा, प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय सुप्रमा अनुक्रमे 
रु. १४.२९ कोटी , रु. १८९.९८ कोटी, रु ४३९.१२ कोटी, रु ९१७.७४ कोटी इतक्या किंमतीची सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्या. 

दरम्यानचे काळात दरसुचीतील वाढ, भाववाढ, संकल्पनातीळ बदल, भूसंपादनाच्या किंमतीत 

झालेली वाढ, व इतर कारणांमुळे झालेली वाढ, इत्यादी मुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. 
त्यामुळे गोदावरी मराठवाडा खोरे विकास महामंडळाने चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव 
मान्यतेस्तव शासनास सादर केला होता. 


संदर्भ क्र.०५ अन्वये उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा रु .१४९८.६१ कोटी (दरसुची २०१८-१९) 
इतक्या किंमतीचा चतुर्थ सुधारीत प्रशासकिय मान्यतेचा प्रस्ताव मा .मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात यावा असे व्यय अग्रक्रम समितीने निर्देशित केले . 


बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमत वाढीची कारणमिमांसा, राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा 
अहवाल तसेच प्रकल्पातील कामाच्या अनुषंगाने व त्याची कार्यवाही याचा परामर्श घेऊन 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-०२११/(प्र.क्र.३७/२१)/मोठे प्रकल्प-१ 


नाशिक,अहमदनगर व औरंगाबाद या जिल्ह्यांना वरदान ठरणा-या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचे काम 


पुर्णत्वास नेण्याच्या उद्देशाने सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये १४९८.६१ कोटी इतक्या 
किंमतीच्या चतुर्थ सुधारीत प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा जाणीवपुर्वक निर्णय मा. 


मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 


शासन निर्णय:- 


उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प जि. नाशिक सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये १४९८.६१ कोटी 
(त्यापैकी रुपये १३९४.०६ कोटी कामाप्रीत्यर्थ व १०४.५५ रुपये कोटी अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे.) 
किंमतीच्या चतुर्थ सुधारित प्रकल्प अहवाळास खालील अटीच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


a 
२. 


राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्यांची पूर्तता करावी. 
सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या 
मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. 


. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश 


करु नये. 


. प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पुर्ण करण्यात यावी.पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता 


जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व 
त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 


. संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करुन सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थेस 


हस्तांतरीत करावे. 


६. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या उर्वरित भूसंपादनाची कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करावी. 


सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन 
निधी वितरण अथवा अतिरीक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. या संदर्भात 
प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित 
केलेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक असून याबाबत 
संपूर्ण जबाबदारी ही महामंडळाची राहील. 


. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये आर्थिक व इतर कार्यपध्दतीत 


अनियमितता झाळी असेळ अथवा कोणतीही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आली असेल 
अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण निर्माण होण्याची शक्यता असेळ अशा कोणत्याही 
बाबींना शासनाने सहमती दिली असे म्हणता येणार नाही. 


. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक 


क्षेत्रिय स्तरावरीय निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रिय अनियमिततेस व कार्यान्वीकरणाच्या विविध 
टप्यावर झालेल्या अनियमितता नियमित केल्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-०२११/(प्र.क्र.३७/२१)/मोठे प्रकल्प-१ 


या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य SATAY ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 
(०४)(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२) (०१) गोदावरी मराठवाडा 
खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (A) (संगणक संकेतांक ४७०१ आय १७१ या 
लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १३/२०२२/का.१४३४, वित्त 
विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५७/२०२२ का./व्यय-१२, नुसार प्राप्त सहमती व व्यय अग्रक्रम 
समितीच्या दिनांक २४/०२/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भिय पत्र क्रमांक ५ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास अनुसरून तसेच मा. मंत्रीमंडळाने 
दिनांक १२/०९/२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥१॥99॥॥9.90९५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०३१८५२५३६४२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRASAD पट्क 
RAMCHANDRA Bik Smt CGO OF 
N ARV E KAR Bake soon ad 17:08:59 +05'30" 
सहपत्र: परिशिष्ट अ, ब, क (प्रसाद नार्वेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

३) मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

४) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७) मा. विरोधी पक्ष नेते विधानसभा/विधान परिषद, विधामंडळ, मुंबई. 

८) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा. सर्व विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

१०) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१३) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, त्रालय, मुंबई. 

१५) महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१६) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१७) मुख्य अभियंता (द.व प्र] व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) कार्यासन मोप्र-१ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-०२११/(प्र.क्र.३७/२१)/मोठे प्रकल्प-१ 


उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प जि. नाशिक चतुर्थ सुधारित प्रशासकिय मान्यता 
उपशिर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 
शासन निर्णय क्र.सुप्रमा-०२११/(प्र.क्र.३७/२१)/मो.प्र.-१,दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०२२ 


परिशिष्ठ- अ 
(किंमत रुपये कोटी) 
अ. क्र. a मंजुर तृतीय सुप्रमा नुसार । प्रस्तादि र्थ सुप्रमा 
किंमत ( दरसुची २००९-१०) नुसार किंमत 
(दरसुची २०१८-१९) 
Pk | | 0 शि्षेकामे कामे ५०४.११ ७६०.६९ 
२ मुख्य कालवे व वितरीव ३१५.१८ ६३३.४५ 
एकुण:- ८१९.२९ १३९४.०६ 
३ नुषंगिक ख ९८.४ १०४.५५ 
९१७.७४ १४९८.६१ 
परिशिष्ठ ब 
शीर्ष कामे : 


मंजूर तृतीय सुप्रमा नुसार । प्रस्तावित सुप्रमा नुसार तरतूद 
(दरसुची २००९-९०) (दरसुची २०१८-१९) 


a 
कता का 
TR 
क्यू हत्वारे व अव 
rine खू 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-०२११/(प्र.क्र.३७/२१)/मोठे प्रकल्प-१ 


मुख्य कालवे व वितरीका 
= ho मंजूर तृतीय सुप्रमा नुसार | प्रस्तावित सुप्रमा नुसार तरतूद 
(दरसुची २००९-१०) (दरसुची २०१८-१९) 

डो-रेयुलर. | 
एच- निर्गम 
eR 
ase ||| 

७55235 न २३.६० ४२  |_____ ४.२ 


परिशिष्ठ क 
शीर्ष कामे : 


देवसाने वाघाड | करंजवण i iS a ड 1 तिसगांव | पुणेगाव | एकुण 
(मांजरपाडा) 
वळण 
योजना 


बो- २८.५२ १८.७५ ०.८९ १.८० १.८७ १.०५ २३.५७ १.१७ | ७७.६ 
भुसंपादन ३ 


९ 
यी ०.२६ ०.२६ 
वबिमोचक 
a ह” |. क. |», तके. es तक्र. «| दवे. | “के: ॥७ अक 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-०२११/(प्र.क्र.३७/२१)/मोठे प्रकल्प-१ 


at १९ वळण | देवसाने _ वाघाड | करंजवण 
(मांजरपाडा) 
वळण 
योजना 


एफ - मो. 
यांची कामे 


पूल [ee[ | om 


एच- 
अतिवबाहक 


om ०४८ र| oxy 


ee की | 
मातीकाम 

, | | | , र ०.०२ | ०.२४ 
तती वि ee ee 


eae 
व अवजारे 
. 
दळणवळण 

ee ee 
कालवे व वि 


२०.८४ ९२.९४ १२२.८६ 
भुसंपादन 


am 


0.2% ०.१३ २.५८ ०.१९ २.९२ ६.५९ 
विमोचक 


- फॉल ०.११ ०.१७ ०.५४ 


एफ- मा- १.५१ ०.९५ ५.७० २.१६ ०.११ ४६.७६ २२.५१ ८०.७० 
यांची 
कामे 


om oz: 


एच- ०.०९ ०.०१ ०.२० ०.०२ ०.५९ ०.५३ १.४५ 
||. || |||. 
इमारत 

= 
मातीकाम 

एम- ०.०२ ०.०५ ०.१८ ०.०५ ०.२९ ०.१० ०.६९ 
= 
ad 
संकिर्ण 

पी- 0,28 0.0% ०.८० ०.२२ १.०६ ०.९३ ३.२६ 
ad 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-०२११/(प्र.क्र.३७/२१)/मोठे प्रकल्प-१ 


करजवण 


आर- 
दळणवळ 


एकुण Il . री . : . : 296.019 ५७२.७६ 
मुख्य 

कालवा 

व शाखा 


wee |. ware [| were | ७६ 


PRASAD BGO sous mana aie 
RAMCHANDRA 010 0 
NARVEKAR कमान ती 17:09:17 +05'30' 
(प्रसाद नार्वेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


